शेतकरी मासिक योजनेंतर्गत माहे जुले, २०२३ ते डिसेंबर, 
२०२३ या कालावधीतील देयके अदा करण्यासाठी 


रु.७९.९६ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२४ 


वाचा - 


Ee) 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अ, दि.२३.०३.२०१७ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०८.२०२१ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ, दि.१७.०१.२०२३ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ, दि.२४.०३.२०२३ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, दि.३१.०३.२०२३ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.२०.०७.२०२३ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.२४.११.२०२३ 
वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 

संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/३८८२८/२३, 
दि.१९.१२.२०२३ 


AD 


AN 


०८ 


mn 


S Co 
YS~> es YF <-> i Sel > Srl TT arelhl 


S 


vo 


प्रस्तावना - 


शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या होतकरी मासिकाच्या 
माध्यमातून कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व 
राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०८.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शेतकरी मासिकाच्या सन २०२१-२३ करिता सप्टेंबर, २०२१ ते 
ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीतील शेतकरी अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव 
यांच्याकडे सोपविण्यात आळे आहे. तसेच दि. ३१.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये होतकरी मासिक 
छपाई व तद्‌अनुषंगिक कामांसाठी नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत जुन्या दरांनुसार कामकाज 
करणेसाठी मे. आनंद पब्लिकेडान, जळगाव यांना शहोतकरी मासिकाची नवीन कालावधीकरिता ई- 
निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अथवा पुढील ३ महीने (सप्टेंबर, २३ ते नोव्हेंबर, २३) यापैकी जो 
कालावधी कमी असेल त्या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता दि. 
94.92.2023 रोजीच्या पत्रान्वये होतकरी मासिक छपाई व तद्‌अनुषंगिक कामांसाठी नव्याने ई- 
निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत जुन्या दरांनुसार कामकाज करणेसाठी मे. आनंद पब्लिकेशन, जळगाव 
यांना होतकरी मासिकाची नवीन कालावधीकरिता ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अथवा ३१ 
जानेवारी, २०२४ यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २४०१ - पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, 
१०९ (09) (०२) शोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाळी (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या 
बाबीवर रु.२४८.८३ लक्ष इतक्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. या विभागाच्या 
दि.२०.०७.२०२३ व दि.२४.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, होतकरी मासिक अंक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-अ, 


छपाईच्या देयकांकरीता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु.६४.६९५८ लक्ष 
निधी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

संदर्भाधीन दि. १९.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी “सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील माहे जुले, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीतील देयके अदा 
करण्यासाठी रु.७९.९६ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा” प्रस्ताव सादर केला आहे. 

तथापि वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मंजुर केल्यानुसार, 
कृषि विभागाच्या दि.१३.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, होतकरी मासिक योजनेकरिता 
एप्रिळ ते डिसेंबर, २०२३ या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या wo टक्केच्या मर्यादेत निधी 
वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार माहे जुले, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीतील 
शेतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकाकरीता, जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या 
खर्चासाठी रु.७९.९६ लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीखाली, माहे जुले, २०२३ ते 
डिसेंबर, २०२३ या कालावधीतील शोतकरी मासिक अंक छपाईचे देयक अदा करण्याकरिता 
रु.७९.९६ लक्ष (रु.एकूण एकोणऐंशी लक्ष शहाण्णव हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार 
व शेतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (०२) होतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" 
लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३) सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


४ हा आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक अनौसं ०२/व्यय-१, दि.११.०१.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६१२३७३११७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
M A H F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a 1 bfaf6d99b23ec6836d8d4 
9840797965898, postalCode=400032, st=Maharash 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46, 
BAA6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2024.01.16 12:37:58 +05'30' 

अवर सचिव, AERTS शासन 
> 


प्रत, 


१. अमुस (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-अ, 


३. कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.आनंद पब्लिकेशन, जळगाव 

१७.कक्ष अधिकारी-२ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१८. निवड नस्ती, कार्यासन ३-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


